सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च , २०२४. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-४४०६/प्र.क्र.७३/३-स, दि.२०.०२.२००८. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-४४०६/प्र.क्र.9३/३-स, दि.०६.०३.२००८. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२००७/प्र.क्र.६९३/ऊर्जा-७, दि.१४.१०.२००८. 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२००९/प्र.क्र.१५२८/ऊर्जा-७, दि.०३.०८.२००९. 
५. शासन पुरकपत्र उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१०/प्र.क्र.३६०/ऊर्जा-७, दि.०३.०३.२०११. 
६. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१२/प्र.क्र.४९/ऊर्जा-७, दि.१३.०२.२०१३. 

७. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. बगास-२०१३/प्र.क्र.१६५/ऊर्जा-७, दि.३१.०१.२०१४. 
८. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३२/३-स, दि.३०.०३.२०१६. 

९. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३३/३-स, दि.२७.०३.२०१८. 
१०. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स, दि.२३.१२.२०२०. 
११. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स, दि.३१.०३.२०२१. 
१२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २८.०१.२०२२. 

१३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स, दि.३०.०३.२०२२. 
१४. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्रमांक:अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 

१५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स, दि.३१.०५.२०२३. 
१६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स, दि.०३.०१.२०२४. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्याबाबतचे धोरण संदर्भ 
क्र.१ येथील दिनांक २०.०२.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आळे आहे. या धोरणानुसार 
राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून येत्या तीन वर्षात सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून १००० मे. वॅट 
वीजनिर्मिती करण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आळे आहे. तसेच या धोरणानुसार सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविणाऱ्या 
सहकारी साखर कारखान्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 4% झासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येणार आहे. 
त्यानुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या प्रकल्प उभारणी व समन्वय समितीने 
सहवीज प्रकल्पाला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना देय असलेले ५% 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


area निर्णय: 


राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचे धोरण दिनांक 
२०.०२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी 
परिणामकारकरित्या व्हावी म्हणून दि.०६.०३.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प उभारणी व समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीने सहवीज 
निर्मिती प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक मान्यता दिलेल्या रेणा सहकारी साखर कारखाना 
मर्या. दिळीपनगर निवाडा, ता. रेणापूर, जि. लातूर, लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना लि. भेंडे, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर, शरद सहकारी साखर कारखाना लि. नरंदे, जि. कोल्हापूर , 
कुकडी सहकारी साखर कारखाना, लि. पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर, स. म शिवाजीराव 
नागवडे , श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना लि. अहमदनगर व राजारामबापू पाटील सहकारी साखर 
कारखाना, राजारामनगर, साखराळे, जि. सांगली या ६ सहकारी साखर कारखान्यांना सन २०२३-२४ मध्ये 
आतापर्यंत रूपये २८०.०० लाख इतके शासकीय भागभांडवळ सहवीज निर्मितीसाठी वितरित करण्यास अनुक्रमे 
दि. ३१.०५.२०२३ व दि. ०३.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता रेणा 
सहकारी साखर कारखाना मर्या. (ESTA निवाडा, ता. रेणापूर, जि. लातूर हा साखर कारखाना वगळून इतर 
५ सहकारी साखर कारखान्यांना रु. ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लक्ष फक्त) इतके शासकीय भागभांडवल 
सहवीज निर्मितीसाठी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार शासकीय धोरणानुसार 4% प्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे (रकाना क्र.९) शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. 
(रूपये लाखात) 
% प्रमाणे | यापूर्वी मंजूर 
प्रकल्प । a उर्वरित । संकल्यी य 
_ | प्रकल्प किंमत वितरीत | वितरीत ल्ल शासकीय 
अ.क्र | कारखान्याचे नांव किंमत देय | 
क्षमता करावयाचा| केलेली य तरतुद | भागभांडवल 
रक्‍कम 
निधी रक्‍कम सप्रमाण 
विज २ ३ [1 ४ | षु ६ Fae | ८ ९ 
लोकनेते 
मारुतराव घुले 
१९.५ 
पाटील ज्ञानेश्वर ee 
ग सहकारी साखर न ७५७६.७२ ३७८.८४ | १४६.५८ | २३२.२६ ६.९० 
कारखाना लि., 
ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर. 
शरद सहकारी 
‘ साखर कारखाना | 934. ues हा. ee Gk ४०.०० ला 
लि. नरंदे, जि. वॅट न र vas es न 
कोल्हापूर. 
कुकडी सहकारी 
साखर १५मे. 
३ कारखाना, लि. ae (9994.29 ३५८.७९ 943.83 208.2 ६.०९ 
पिंपळगाव पिसा, रि me i म ; 
ता. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


सहकार महर्षी 

शिवाजीराव २६मे. 

४ १09 ANSI. | ae द ६५२.१८ । २५२.३४ | ३९९.८४ ११.८९ 

सहकारी साखर : न न ; 
कारखाना लि. 
अहमदनगर. 


राजारामबापू 
पाटील ससाका, 
4 राजारामनगर, 
साखराळे, जि. 
सांगली 


२८ मे. 


= १४०२४.९८ ७०१.२५ 2199.30 828.84 १२.७८ 


एकूण ४४५९२.३४ | २२२९.६३ | ८८४.१३ १३४५.५ ४०.०० ४०.०० 


३. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्रमांक व्ही- ३, मुख्य लेखाशिर्ष ४४२५, सहकारावरील 
भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०४) सहकारी साखर 
कारखान्यांना सहवीज निर्मितीसाठी भाग भांडवली अंशदान (४४२५ २१७२) ५४ गुंतवणुका” या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या रूपये ४०.०० लाख इतक्या तरतुदीमधून सदर खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सहवीज निर्मिती प्रकल्पाबाबत दि.३१.०१.२०१४ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व art जशाच्या तशा लागू राहतील. तसेच सदर साखर कारखान्यांना यापूर्वी शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करताना ज्या अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या होत्या त्या अटी व शर्ती सध्यादेखील लागू 
राहतील (शासन निर्णय, सहकार, पणन व वद्नोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/ प्र.क्र.३३/३-स, 
दि.२७.०३.२०१८ मधील परिशिष्ट “अ”. सदर कारखान्यांकडून अटी व शर्तीची पूर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहिल. 


4, प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या आदेशाद्वारे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यास अनुसरुन आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त नमूद रु. ४०.०० लाख इतकी 
रक्‍कम आहरण करुन उपरोक्त सहकारी साखर कारखान्यांना रकाना क्र.९ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शासकीय 
भागभांडवल अदा करावी. 

६. सदर रक्कमेचा विनियोग कारखाना आवऱ्यक त्या बाबीकरीताच करीत आहे याबाबतचे संनियंत्रण साखर 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ठेवावे व याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. शासकीय 
भागभांडवलाची रक्‍कम कारखान्यांना वितरित करण्यापूर्वी शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. 
ससाका-२०१५/प्र.क्र.३३/३-स, दि.२७.०३.२०१८ मधील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद अटी व शर्ती कारखान्यास 
बंधनकारक असल्याचे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने कारखान्याकडून लिहून घ्यावे. सदर भागभांडवलाच्या 
परतफेडीसाठी संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून भागभांडवल विमोचन निधी अटी व शर्तीनुसार दरवर्षी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


योग्य त्या प्रमाणात जमा होतो किंवा नाही याची तपासणी सहसंचालक (उपपदार्थ), साखर आयुक्तालय, पुणे 
यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८२/का१४२३१, दि. १३.०३.२०२४ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७७/२०२४/व्यय-२, दि. २१.०३.२०२४ अन्वये त्या विभागांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१८४०१३११०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
ANKUSH PANDURANG 0७५४५५५ 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457¢fa5 1c3f236484 1c81f8c437078a333b 
rashtra, 


7111446a2, postalCode=400032, st=Mahat 
S H | N G A D E serialNumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D 17334615 
5B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 
Date: 2024.03.30 18:49:26 +05'30' 


(अंकुश शिंगाडे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
प्रधान महालेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 
६. महालेखापाल -२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 
. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३प्रती) 
qo, सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, संबंधित कारखान्याच्या बँका. 
१२. कार्यकारी संचालक, संबंधित सहकारी साखर कारखाने 
१३. वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा) 
१४. कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑडिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (३-सो. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


